केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी 


वितरण व विनियोग व्यवस्थापन 
(सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाली) याबाबत सुधारित 
कार्यपध्दती अवलंबिणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.८३/का.६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-३२. 
दिनांक: २० ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा - 
१) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.5.१०.१(१३)/ PFMS/ FCD/ २०२०, 
दि.२३मार्च, २०२१ व दि. २ जुलै, २०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषाप्रशा-४,दि.०१.०७.२०२१ व 
समक्रमांकाचे दि. ६.०८.२०२१ रोजीचे पत्र. 
3) शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिएसपी-२०१६/प्र.क्र.२७३/कार्यासन-६ 
दि. २७ जुन, २०१७. 
प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन दि. २३ मार्च २०२१ रोजीच्या ज्ञापनाव्दारे केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी सुधारित सूचना निर्गमित केल्या असून त्यास अनुसरुन 
वित्त विभागाने संदर्भांधीन दि. १ जुले २०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
केलेल्या आहेत. आदिवासी विकास विभागाने यापूर्वी संदर्भाकित दि. २७ जुन, २०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत व be wera योजनांकरिता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीची 
(PFMs) अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहित pact आहे तथापि, केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या 
सुधारित सूचनानुसार त्यानुषंगाने त्यामध्ये बदल करणे आवश्‍यक आहे. 
केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सूचनानुसार सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याकरिता 
आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांतर्गत केंद्र हिस्सा व समरूप राज्य 
हिस्सा असलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी समन्वय अधिकारी (Nodal Officer), I समन्वय यंत्रणा 
(Single Nodal Agency-SNA) नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.८३/का.६ 


शासन निर्णय- 

आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असळेळी “भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर 
शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम)” (पोस्ट मॅट्रीक शिष्यववृत्ती) या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी सह सचिव / उप सचिव 
(कार्यासन-१२) यांना समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच 
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना राज्य समन्वय यंत्रणा 
(Single Nodal Agency-SNA) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
२. राज्य समन्वय यंत्रणा (Single Nodal Agency-SNA) यांचे स्तरावर PFMS प्रणाळीमार्फत 
सुधारित कार्यपध्दतीनुसार योजना अमंळबजावणीसाठी पोस्ट मेट्रीक शिष्यवृत्ती या योजनेकरीता 
राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र बचत खाते उघडण्यात यावे. तसेच 2॥॥॥$ प्रणालीसोबत संलग्नित (मॅपिंग) 


करण्यात यावे. 
३. केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता दि. ०१ जुले, २०२१ पासुन सुधारित कार्यपध्दतीनुसार निधी प्राप्त 
होणार आहे. त्यामुळे सदरप्रमाणे 91918 Nodal Agency (SNA) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ 
येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार आवऱ्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०३११०६२२११२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ra Vi n d la eee o=Government Of Maharashtra, 
Di b 1111011. 
| g a mM a r ro on soescoiaroriectrasacont c5a89d8c 
4897737ba8edacdedf3f2c6e69e2541 08, 
Aute १०७0 
(रविंद्र दि.ओटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.८३/का.६ 


५. सह संचालक व विशेष कार्य अधिकारी ,नियोजन विभाग/का.१४१७,मंत्रालय,मुंबई. 
६. सह सचिव, वित्त विभाग/अर्थसंकल्प,मंत्रालय,मुंबई. 

७. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११.निवड नस्ती कार्यासन ६/अर्थसंकल्प शाखा. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


